अधिव्याख्याता, विद्युत, शासकीय 


तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन 
शिक्षक सेवा गट-अ पदावर 
नामनिर्देशनाने नियुक्तीबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : ससेनि-३२१८/प्र.क्र.११०/१८/तांशि-७9 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २० डिसेंबर, २०१८. 


संदर्भ : १ सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दि.१५ जून, २०१७. 


शासन निर्णय : 


२) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.१५(२)(३७/२४२२/सात, दि.०३ जुले, २०१८. 
३) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई, यांचा दि.१२ जुले, २०१८ चा ई-मेल. 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधिन क्र.०२ येथील पत्राव्दारे एकूण ३७ उमेदवारांची 


अधिव्याख्याता, विद्युत अभियांत्रिकी, शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या 
पदावर नियुक्तीसाठी शिफारस केली आहे. त्यापैकी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत खालील 
उमेदवारांची त्यांच्या नावासमोर रकाना क्र.६ मध्ये दर्शविलेल्या ठिकाणी ते ज्या दिनांकास त्यांच्या पदाचा 
कार्यभार स्विकारतील त्या दिनांकापासून दोन वर्षांच्या परिविक्षा कालावधीसाठी स्थानापन्न नियुक्‍ती करण्यात 


येत आहे. 
अ. | गु.  आयोगपुरस्कृत । वर्गवारी | आयोगाने | नियमानुसार नियुक्तीचे अभिप्राय 
क्र क्र | उमेदवाराचेनांव शिफारस | वाटपकेलेळला | ठिकाण 
केलेला | महसूली 
प्रवर्ग विभाग 
(१. २ ३ (३ कद 4 द [oe] 
| हि श्री. देडामुख अदित्य ।इ.मा.व ।खुला अमरावती शासकीय 
नारायणराव men, | 
वाशिम 
२ | २ | श्री.शुक्ला मनिषकुमार | gor । खुला अमरावती शासकीय 
लालमन aie 
मुर्तीजापूर 
३ ।३ | a. फुटाणे चेतन खुला खुला पुणे शासकीय 
सुभाष प 
कोल्हापूर 
४ ।४ ।श्री.खामकरहर्षल ।खुला | gor अमरावती शासकीय 
प्रकाशराव क 
खामगांव 
५ | ५  श्री.अदलिंगेरविराज | gard | gor पुणे शासकीय 
भारत ae 
कोल्हापूर 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१८/प्र.क्र.११०/१८/तांशि-७ 


अ. | गु.  आयोगपुरस्कृत । वर्गवारी | आयोगाने | नियमानुसार | नियुक्तीचे अभिप्राय 
क्र | उमेदवाराचे नांव शिफारस | वाटप केलेला । ठिकाण 
केलेला | महसूली 
प्रवर्ग विभाग 
[ee] 2 क ५ g [eT 
६ |g । श्रीमती पाटिल वसुंधरा | gor । खुला औरंगाबाद । शासकीय 
ard wen, | 
हिंगोली 
७ ।७ श्री. झाटे गणेश रमेडा । इ.मा.व | खुला अमरावती  । शासकीय लातूर येथील 
तंत्रनिकेतन, | चारीत्र्य पडताळणी 
मुर्तिजापूर अहवाल सादर 
करण्याच्या अटीस 
अधिन राहून 
८ ।८ _ श्री. लोणारकर प्रकाडा | इ.मा.व | gor अमरावती शासकीय 
मधुकरराव men, | 
वाशिम 
९ ।९ ja शिदे गणेश भैरू । खुला | खुला पुणे शासकीय 
wen, | 
अवसरी 
1 १ श्री. अर्पित जेन Bar| Against | नाशिक शासकोय 
Open wen, | 
epee नंदुरबार 
न | श्री. मेश्राम अजिक्य ।अ.जा ।अ.जा नागपूर शासकोय नागपूर येथील 
विनोद तंत्रनिकेतन, | चारीत्र्य पडताळणी 
गोंदिया अहवाल सादर 
करण्याच्या अटीस 
अधिन राहून 
१२ | १२ | श्रीमती शिदे पुनम खुला खुला पुणे शासकीय 
माणिक महिला | महिला निवासी 
यि 
तंत्रनिकेतन, 
तासगांव 
१३ | १३ | श्रीमती कोहकडे खुला | खुला औरंगाबाद । शासकोय 
अनिता TART महिला wen, | 
नांदेड 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१८/प्र.क्र.११०/१८/तांशि-७ 


अ. | गु.  आयोगपुरस्कृत । वर्गवारी | आयोगाने | नियमानुसार | नियुक्तीचे अभिप्राय 
क्र | उमेदवाराचे नांव शिफारस | वाटप केलेला । ठिकाण 
केलेला | महसूली 
प्रवर्ग विभाग 
Pe] २ न्या ला ५ g [eT 
१४ | १४ | श्री. चव्हाण ओम वि.ज (अ) | वि.ज (आ) | नागपूर छासकीय 
शिवलाल अनुशेष men, | 
गोंदिया 
१५ | १५ | श्री. बरबडे गणेशा वि.मा.प्र | वि.मा.प्र । औरंगाबाद | areata मुंबई येथील 
मुरलीधर तंत्रनिकेतन, | चारीत्र्य पडताळणी 
नांदेड अहवाल सादर 
करण्याच्या अटीस 
अधिन राहून 
१६ | १७ | ait. दांडगे हारद अ.जा ।अ.जा नागपूर शासकोय मुंबई येथील 
ओंकार तंत्रनिकेतन, | चारीत्र्य पडताळणी 
ब्रम्हपूरी अहवाल सादर 
करण्याच्या अटीस 
अधिन राहून 
१७ । १८ । श्रीमती मडके ऐश्वर्या खुला | gor कोकण-१ शासकोय 
एकनाथ महिला | महिला wen, | 
रत्नागिरी 
१८ | १९ | श्रीमती अनिमीरेडडी खुला ।खुला औरंगाबाद । शासकोय 
श्रावंती महिला | महिला wen, | 
बीड 
१९ | २० | श्री.सोळंके सुरज अ.ज अ.ज अमरावती झासकीय दर्यापूर,अमरावती 
दिलीपराव अनुशेष तंत्रनिकेतन, | येथील चारीत्र्य 
वाशिम पडताळणी 
अहवाल सादर 
करण्याच्या अटीस 
अधिन राहून 
२० | 29 श्रीमती शिरशिकर खुला | gor नागपूर शासकीय 
प्राची गोपाळ महिला | महिला men, | 
आर्वी 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१८/प्र.क्र.११०/१८/तांशि-७ 


अ. | गु.  आयोगपुरस्कृत । वर्गवारी | आयोगाने | नियमानुसार | नियुक्तीचे अभिप्राय 
क्र । क्र | उमेदवाराचेनांव शिफारस | वाटप केलेला | ठिकाण 
केलेला | महसूली 
प्रवर्ग विभाग 
गि २ ३ SS] षु ६ 1 ७_| 
२१ | २२ श्री. कछियावले भ.ज.(बो |W) | नागपूर छासकीय 
कपिल रामेश्वर अनुशेष | 
गोंदिया 
२२ । २४ | श्री. सांगडे अनिकेत | अ.ज अ.ज कोकण-१ शासकीय 
विठ्ठल अनुदोष क 
विक्रमगड 
२३ | २५ श्री. काळे श्रीधर खुला खुला । पुणे शासकीय 
उध्दवराव (PH) PEE Pld तंत्रनिकेतन, 
Locom | Locomot “| 
otor or 
disabilit | disability 
y or or 
Cerebr | Cerebral 
al palsy palsy 
२४ | २८ | श्री. हापसे माणिक इ.मा.व इ.मा.व | नाशिक शासकोय जात वैधता 
मच्छिद्र PH- PH- तंत्रनिकेतन, प्रमाणपत्र सादर 
Locom | Locomot अहमदनगर करण्याच्या 
otor or अटीच्या अधिन 
disabilit | disability राहून 
y or or 
Cerebr | Cerebral 
al palsy palsy 
२५ | २९ | at. शिरभाते सुमित इ.मा.व | इ.मा.व | अमरावती शासकीय 
अरूण PH- PH- तंत्रनिकेतन, 
Locom | Locomot णल 
otor or 
disabilit | disability 
y or or 
Cerebr | Cerebral 
al palsy palsy 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१८/प्र.क्र.११०/१८/तांशि-७ 


अ. | गु.  आयोगपुरस्कृत । वर्गवारी | आयोगाने | नियमानुसार | नियुक्तीचे अभिप्राय 
क्र | क्र | उमेदवाराचेनांव शिफारस | वाटप केलेला | ठिकाण 
केलेला | महसूली 
प्रवर्ग विभाग 
eal २ ३ ॥७६७-॥ 4 द ७. 553 
२६ | ३१ श्री. पवार राहुल अ.ज अ.ज नाशिक शासकीय जात 
चंद्रशेखर (अनुशेष) तंत्रनिकेतन, । प्रमाणपत्र सादर 
नँदुरंबोर करण्याच्या 
अटीच्या अधिन 
राहून 
२७ | ३२ श्रीमती वार्डकर रेणुका | अ.ज | अ.ज कोकण-१ शासकीय वैद्यकीय तपासणी 
डारदराव (महिला) | (अनुशेष) तंत्रनिकेतन, | अहवाल आणि 
रत्नागिरी वाशिम व 
अमरावती येथील 
चारीत्र्य पडताळणी 
अहवाल आणि 
जात वैधता 
प्रमाणपत्र सादर 
करण्याच्या 
अटीच्या अधिन 
राहून 
२८ | ३३ | श्रीमती राऊतलक्ष्मी jaa | अ.ज नागपूर शासकोय 
मोहन (महिला) | (अनुशेष) ड्या 
गोंदिया 
२९ | ३५ श्री. वराडे निखिल भ.ज(ड) | Ass) | नाशिक शासकीय 
सुनिल PH- PH- तंत्रनिकेतन, 
Locom | Locomot = |= 
otor or 
disabilit | disability 
y or | or 
Cerebr | Cerebral 
alpalsy | palsy 
30 | ३६ | श्री. अहिरकर शुभम ।अ.ज | अ.ज नागपूर शासकोय जात वैधता 
रामभाऊ (RNY) तंत्रनिकेतन, | प्रमाणपत्र सादर 
साकोली करण्याच्या 
अटीच्या अधिन 
राहून 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१८/प्र.क्र.११०/१८/तांशि-७ 


गु.  आयोगपुरस्कृत । वर्गवारी | आयोगाने | नियमानुसार | नियुक्तीचे अभिप्राय 


अ. 
क्र क्र | उमेदवाराचेनांव शिफारस | वाटप केलेला | ठिकाण 
केलेला | महसूली 
प्रवर्ग विभाग 
eal २ ३ ॥७६७-८॥ षु & [oe 
३१ | ३७ | श्रीमती राऊत शितल । अ.ज | अ.ज नागपूर शासकोय 
वसंतराव (महिला) | (अनुोष) men, | 
आर्वी 


०२. उपरोक्तपैकी अ.क्र. २७ येथील उमेदवार श्रीमती वार्डकर रेणुका वगळता इतर सर्व उमेदवारांना 
संबंधित वैद्यकीय मंडळाने वैद्यकीय दृष्टया शासकीय सेवेकरीता पात्र ठरविळे आहे. तशी नोंद त्यांच्या 
सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. श्रीमती वार्डकर रेणुका यांनी महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती ), 
१९८१ मधील नियम ११(१) अन्वये नियुक्तीच्या तारखेपासून त्यांची सहा महिन्यांची सेवा पूर्ण होण्यापूर्वी 
आरोग्याबद्दलचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील, या अटीच्या अधिन राहून नियुक्‍ती 
देण्यात येत आहे . 


०३. उपरोक्तपैकी अ.क्र.७,११,१५,१६,१९ व २७ येथील श्री. झाटे गणेश , श्री. मेश्राम अजिंक्य,श्री. बरबडे 
गणेश, श्री. दांडगे शरद, श्री. सोळंके सूरज व श्रीमती वार्डेकर रेणुका या उमेदवाराने सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.चारित्र्य-२११७/प्र.क्र.४८३/२०१७/१६-अ, दि.२८/८/२०१७ नुसार चारित्र्य व पुर्व चारित्र्य 
पडताळणी प्रमाणपत्र नियुक्‍ती आदेशापासून सहा महिन्यांच्या आत सादर करणे आवश्‍यक आहे. उमेदवाराने 
सादर केलेली माहिती असत्य असल्याचे आढळून आल्यास तात्पुरते MYRNA Cea करुन भारतीय दंड 
संहितेनुसार फौजदारी कारवाई तसेच शासन सेवेत कायम स्वरुप अपात्र ठरविण्यात येईल. उर्वरीत 
उमेदवारांचा चारित्र्य पडताळणी अहवाल व साक्षांकन नमुना पोलीसांकडून प्राप्त झाला असून त्यांच्या विरूद्द 
कोणताही दंड व शिक्षा असलेबाबतची नोंद आढळून येत नसल्याचे कळविले आहे. 


०४. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक: बीसीसी-२०११/प्र.क्र.१०६४/२०११/१६-ब, दिनांक 
१२.१२.२०११ नुसार उपरोक्‍त यादीतील अ.क्र.२४,२६,२७ व ३० येथील श्री. हापसे माणिक मच्छिद्र, श्री. पवार 
राहुल चंद्रशेखर, श्रीमती वार्डेकर रेणुका शरदराव व श्री. अहिरकर शुभम रामभाऊ या उमेदवारांची त्यांच्या 
जात वैधता प्रमाणपत्र शिवाय सदर पदावर तात्पुरती नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. नियुक्‍ती आदेशा प्राप्त 
झाल्यानंतर सदर उमेदवारांनी नियुक्‍ती आदेझाच्या दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत आपल्या जात 
प्रमाणपत्राची वैधता संबंधित जात पडताळणी समीतीकडून करुन घेणे आव्यक राहील. सदर उमेदवारांनी 
जात वैधता प्रमाणपत्र सहा महिन्याच्या आत शासनास सादर केले नाही अथवा जात पडताळणी समितीने त्याचे 
जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविले तर त्यांची नियुक्ती रद्द करण्यात येईल. 
०५. उक्त नमूद ३१ उमेदवारांची अधिव्याख्याता, विद्युत अभियांत्रिकी, शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र 
तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या पदावर ते प्रत्यक्ष हजर झाल्याच्या दिनांकापासून, नामनिर्देशनाने निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात खालील अटी व शातींच्या अधिन राहून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे :- 
१) सदर उमेदवारांची वेतनश्रेणी रु. १५,६००-३९,१००/- या पे बँड व उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. एसपीसी-२०१०/ (३४/१०)/तांशि-२ दि. २०/०८/२०१० मध्ये नमुद एजीपी 
मध्ये राहील. 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१८/प्र.क्र.११०/१८/तांशि-७ 


२) सदर वेतनश्रेणीव्यतिरिक्‍त शासन वेळोवेळी ठरवेल त्या दराने महागाई भत्ता, घरभाडे भत्ता व 
स्थानिक पूरक भत्ता अनुज्ञेय राहील. 

३) सदर उमेदवारांना प्रथम वेतनवाढ परिविक्षा कालावधीतील एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात 
येईल व त्यानंतरची वेतनवाढ परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरीत्या पूर्ण केल्यानंतर 
मिळेल. 

४) सदर उमेदवारांचे परिवीक्षा कालावधीतील काम किंवा वर्तणूक अयोग्य, अपेक्षित दर्जाची 
नसल्यास अथवा असमाधानकारक आढळल्यास त्यांची सेवा कोणतीही पूर्वसूचना न देता 
समाप्त करण्यात येईल अथवा सेवेतून कमी करण्यास ते पात्र ठरतील. 

५) शिफारसपात्र अपंग उमेदवाराने सादर केलेले अपंगात्वाचे प्रमाणपत्र आयुक्‍त, अपंग, महाराष्ट्र 
राज्य पुणे यांच्याकडून/ संबंधित प्राधिकाऱ्यांकडून पुढील तीन महिन्याचा आत तपासून घेण्यात 
यावेत. 

६) शिफारसपात्र मागासवर्गीय उमेदवाराचे जाती विषयक दावे संचालक, समाजकल्याण, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडून / संबंधित प्राधिका-याकडून तपासून घेण्यात यावेत 

७) सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती सरळ सेवाप्रवेश नियुक्तीसाठी विहीत केळेल्या नियमाच्या अधीन 
राहून ते यापूर्वी हिंदी व मराठी भाषेच्या परीक्षा उत्तीर्ण झालेले नसल्यास किंवा त्या परीक्षा 
उत्तीर्ण होण्यापासून सूट मिळाली नसल्यास त्या परीक्षा त्यांना विहीत मुदतीत उत्तीर्ण होणे 
आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास त्यांची वेतनवाढ रोखून ठेवण्यात येईल. 

८) सदर उमेदवारांचे वेतन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ मधील तरतुदीनुसार 
निश्चित करण्यात यावे. 

९) परिच्छेद ०१ मध्ये नमूद केलेल्या उमेदवारांनी त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी 
आदेशाच्या दिनांकापासून ०१ महिन्याच्या आत तात्काळ रुजु व्हावे. सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१८/व्ही.आय.पी.६७/प्र.क्र.२०७/कार्य-१२,दि.२८मे, २०१८ 
नुसार सदर विहित कालावधीत उमेदवार रूजु झाला नाही तर तो नोकरीची संधी गमावेल व 
त्याच्या नियुक्‍ती करिता विचार करण्यात येणार नाही. यासाठी उमेदवारांकडून देण्यात येणा- 
या कोणत्याही कारणांचा/ विनंतीचा विचार केला जाणार नाही. 

१०शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अंनियो-१००९/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दि. १८/०८/२००९ 
मधील तरतुदीनुसार दि. १ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी शासन सेवेत निवृत्तीवेतनार्ह आस्थापनेवर 
कार्यरत असलेल्या शासकीय कर्मचा-यांने त्याच किंवा अन्य विभागातील निवृत्तीवेतनार्ह 
आस्थापनेच्या पदावरील नियुक्तीसाठी दि. १ नोव्हेंबर, २००५ पूर्वी किंवा त्यानंतर अर्ज केला 
असेल आणि त्याला दि. १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नवीन पदावर नियुक्‍त करण्यात 
आले असेल तर अशा प्रकरणी झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक: अंनियो- 
१००६/८७/सेवा-४, दि.१२ जानेवारी, २००७ मधील (i) ते (iv) येथे नमूद केलेल्य सर्व अटींची 
पूर्तता झाल्यास संबंधीत शासकीय कर्मचा-यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन), नियम, 
१९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू ठरतील.दि. १८/०८/२००९ च्या 
परिपत्रकात नमूद (i) ते (iv) येथील सर्व अटींची पूर्तता ज्या प्रकरणी होत नसेल, अशा शासकीय 
कर्मचा-यास नवीन राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना लागू ठरतील. 

११) सदर उमेदवारांचे सेवानिवृत्तीचे वय प्रचलित नियमानुसार राहील. 

१२) उमेदवारांना नियुक्तीच्या ठिकाणी उपस्थित राहण्यासाठी प्रवासभत्ता देण्यात येणार नाही. 

१३) सदर उमेदवारांनी नोकरी सोडण्यापूर्वी शासनास एक महिन्याची पूर्वसुचना देणे अथवा एक 
महिन्याचे वेतन देणे आवश्‍यक आहे. 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१८/प्र.क्र.११०/१८/तांशि-७ 


०६. उपरोक्त अ.क.१० येथील श्री. अर्पित जैन या उमेदवाराची नियुक्ती मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई येथे दाखल असलेल्या मुळ अर्ज क्र.६१४/२०१८ या न्यायालयीन प्रकरणावरील अंतिम 
आदेशाच्या अधिन राहून करण्यात येत आहेत. 


०७. सदर उमेदवारांपैकी जे उमेदवार शासकीय सेवेत कार्यरत असतील अशा उमेदवारांचे गोपनीय 
अहवाल न पाहता त्यांना नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. सदर उमेदवारांचे गेल्या पाच वर्षातील गोपनिय अहवाल 
तपासण्याची जबाबदारी त्यांना नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या संस्था प्रमुखांवर सोपविण्यात येत आहे. 


०८. प्रस्तुत पदाकरीता आव्यक असलेल्या शैक्षणिक अर्हतेच्या तरतूदीनुसार उमेदवाराने पदवीस्तरावर 
किमान प्रथम श्रेणी धारण करणे आवश्‍यक आहे. तथापी, UGC व AICTE च्या धोरणानुसार काही विद्यापीठे / 
स्वायत्त संस्थाकडून उमेदवारांना Class ऐवजी Grade देण्यात येते. अशा उमेदवारांची पदवी सेवा प्रवेश 
नियमानुसार First Class किंवा Equivalent आहे याची खातरजमा संबंधित संस्था प्रमुखांनी करूनच 
उमेदवारांना रूजू करून घ्यावे. 

०९. सदर नियुक्‍ती उमेदवारांनी सादर केलेल्या प्रमाणपत्रांच्या सत्यासत्यतेवर अवलंबून राहील. सदर 
प्रमाणपत्र नियुकक्‍्तीनंतर खोटे अथवा बनावट आढळल्यास सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती आपोआप संपुष्टात 
येईल. 

१०. हे आदेशा प्राप्त होताच संबंधित उमेदवारांनी नियुक्तीच्या ठिकाणी हजर व्हावे व त्याबाबतचा अहवाल 
संबंधित संस्थाप्रमुखांकडे सादर करावा. संस्था प्रमुखांनी त्याबाबतचा अहवाल संचालक, तंत्रशिक्षण 
संचालनालय यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 

११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०१८१२२०१७३०५९९६०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Government 
Sudhir Ja a Higher And Technical Education Department, 
postal 400032, st=Mahi 


1277025fdf5a4898b244953b82406 
105963bc456f1 e1e8621e5917d8305, 


jalNumbs 9d37d499a521b728aeb3dc8ec38 
h e b759420308b9fd7816002b4afOffbf1 11147, 
Sudhir Jaya Shetty 
Date: 2018.12.20 17:34:48 +05'30' 


(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सर्व संबंधित उमेदवार (ई-मेलव्दारे). 

प्रत: 
) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई 
) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राव्दारे). 
) मा. मंत्री उच्च व तंत्रशिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा. राज्यमंत्री उच्च व तंत्रशिक्षण, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

) सर्व सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये, (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 

) प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन,सर्व संबंधित संस्था. (तंत्रशिक्षण संचालनालयामार्फत). 
(वरील उमेदवारांना रुजु करुन घेताना त्यांच्या शैक्षणिक तसेच इतर मूळ प्रमाणपत्रांची तपासणी 
करुन संस्था प्रमुखांनी स्वत: खात्री करावी व सदर उमेदवारांना हजर करुन घ्यावे आणि त्याबाबतचा 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१८/प्र.क्र.११०/१८/तांशि-७ 


अहवाल संचालक, तंत्रशिक्षण, मुंबई यांच्यामार्फत शासनास तात्काळ सादर करावा. तसेच संबंधित 
संस्थाप्रमुखांनी या आदेशातील ज्या उमेदवारांची नियुक्‍ती अटींच्या अधीन राहून केली आहे त्या 
उमेदवारांकडून विहीत मुदतीत या अटींची पूर्तता करुन घेवून त्याबाबतचा कार्यपूर्तता अहवाल 
संचालक, तंत्रशिक्षण, मुंबई यांच्यामार्फत शासनास तात्काळ सादर करावा.) 

८) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

९) सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (तंत्रशिक्षण संचाळनालया मार्फत). 

१०) निवड नस्ती (तांशि-७). 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


